अमरावती जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.०१/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जून, २०२२ 


पहा :- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव,जिल्हा नियोजन समिती अमरावती यांचे पत्र क्र. 
जिनिस/अम/कार्यकारीसमिती/नामनिर्दे-विशोनिमं/२०२१-२२/१६७४,दि.१३.१२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) 
मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, 
विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या 
२ नामनिर्देशित सदस्यांची तसेच सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी 
असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून 
अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती यांनी उपरोक्त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. अमरावती जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द 
होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६०३१२५७३४९४१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
ON: ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
\de=400032, st=Maharashtra, 


SANJ EEV 254 ती 26८079७13१ 
HARISHCHANDRA [(1॥॥ : 


933810920740350101565466त. 
81 CEAFOFICSA45D, 
)89D5B84355354FDE7CA14F577C3C2B384D0 
11६/ HARISHCHANDRA DHURI 
Date: 2022.06.03 12:59:11 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती यांचे खाजगी सचिव. 


०७८ Av AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.०१/का-१४८१-अ 


५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

९. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती. 

qo. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१४. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.०१/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.०१/का-१४८१- अ, दिनांक: ०३ जून, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब)अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
।_१_ | श्रीमती सुलभा खोडके, विधानसभा सदस्या | खोडके प्लॉट, गाडगे नगर, अमरावती 
२  श्री.बळवंतराव बसवंतराव वानखडे, रा.मामार्पन निवास, उपजिल्हा रूग्णालय 
विधानसभा सदस्य जवळ, बनोसा, दर्यापूर, जि. अमरावती 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन(क)अनुसार 


| श्री.वीरेंद्र वाल्मीकराव जगताप मु.पो.जवळा (धोत्रा),ता. चांदूर रेल्वे, 
जि,अमरावती 
२ श्री.राजेश वानखेडे ४२, श्रीरामनगर, अमरावती 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)चार (फ)अनुसार) 


| 9 | श्री.हरीभाऊ यादवराव मोहोड १३,काँग्रेस नगर, अमरावती, जि. अमरावती 

२ | श्री. विलास महादेवराव इंगोले रा.बुधवारा, अमरावती, जि. अमरावती 

3 श्री.गिरीश रंगरावजी कराळे रा.पोरगव्हाण, ता.वरूड, जि.अमरावती 

ka श्री.सतिश विनायकराव हाडोळे रा.धणेगाव,ता.अंजनगाव सुर्जी, 
जि.अमरावती 

५ | Agate बलदेवराव खराटे रा.अंबागेटच्या आत, सिताराम बिल्डिंग 
चौक, अमरावती 

६  श्री.दिनेश बुब सहकार भुवन समोर, मोर्शी रोड, अमरावती 

शि श्री.मुज्जफर हुसेन शोख रेहमतउल्ला वॉर्ड क्र.६, चांदुरबाझार, परतवाडा रोड, 
जि.अमरावती 

८ | श्री.मोहम्मद सइद मोहम्मद सादिक रा.बीयाबाणी, अचलपूर, जि.अमरावती 

९ श्री.संतोष मुरलीधर महात्मे रा.वाठोडा BISA, ता.भातकुली, 
जि.अमरावती 

गि श्री.भास्कर रामचंद्र ठाकरे उर्जा कॉलनी, कॅनरा बॅकेच्या मागे, 
व्हीएमव्ही रोड, जि.अमरावती 

ae: | १ | श्री. प्रशांत रामदासपंत डवरे उदय कॉलनी, अमरावती 

(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


